सन 2023-28 या आर्थिक वर्षात, राजर्षी 
छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क 
शिष्यवृत्ती योजना व डॉ. पंजाबराव देशमुख 
वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत अनुदान 


वितरीत करण्याबाबत. (कार्यक्रमांतर्गत) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मकृप-१०२३/प्र.क्र.७७/७-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २० नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- १)वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
२) सह संचालक (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांचे पत्र जा.क्र. 
मकृप/शिक्षण-१/१८२३/३३७५/२०२३, दि.१७.११.२०२३. 
3) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.मकृप-१०२३/प्र.क्र.७७/७ अ. दि.११.०५.२०२३. 
४) कृषि व पदुम विभाग,शासन निर्णय क्र. मकृप-१०२३/प्र.क्र.७७/७ अ. दि.१८.०८.२०२३. 
५) कृषि व पदुम विभाग,शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-१५१९/प्र.क्र.६५/६ अ. दि.२६.०६.२०२३. 
प्रस्तावना:- 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठांना राजर्षी छत्रपती शाहू 
महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेकरीता सहायक अनुदान लेखाशिर्ष (२४१५ ११३९) (कार्यक्रम) 
अंतर्गत तसेच डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजनेकरीता सहायक अनुदान लेखाशिर्ष 
(२४१५ ११४८) (कार्यक्रम) अंतर्गत ३४- शिष्यवृत्या / विद्यावेतने या उद्दीष्टाकरीता पूर्ण निधी वित्त विभागाने 
वितरीत केलेला आहे. संचालक (शिक्षण), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांनी संदर्भ क्र.२ 
च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठातील, आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटकातील विद्यार्थ्यांना 
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेसाठी रु.२४५०.०० लाख व डॉ. पंजाबराव 
देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजनेसाठी रु.१०५०.०० लाख असे एकूण रु.३५००.०० लाख (अक्षरी रुपये 


पस्तीस कोटी फक्त) इतके अनुदान खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृप-१०२३/प्र.क्र.७७/७-ओ 


राहीला /राहणार असेल तर सदर अखर्चित/शिल्लक निधी इतर बाबींसाठी परस्पर वर्ग करु नये 


किंवा खर्च करु नये. 


(रुपये लाखात) 
अ लेखाशिर्ष व उद्दीष्ट उद्दीष्/्बाब | आहरणव सन २०२३-२४ या शासन 
क्र. संवितरण करिता निर्णयान्वये 
अधिकारी अर्थसंकल्पीत वितरीत 
तरतूद करावयाचे 
अनुदान 
१. 2. 3. 8. द. ६. 
महाराष्ट्र शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे 
१. । मागणी क्र. डी-३, 
मुख्य लेखाशिर्ष *२४१५ कृषि 
विषयक संशोधन व शिक्षण,' 
०१, पीक संवर्धन, 
१२०, इतर संस्थाना सहाय्य, 
(००)(२४) राजर्षी छत्रपती शाहू ३५००.०० २४५०.०० 
महाराज शिक्षण शुल्क 
शिष्यवृत्ती योजनेकरीता 
सहायक अनुदान (कार्यक्रम) सहायक 
(2894 ११३९) लेखाधिकारी, 
३४- शिष्यवृत्या / विद्यावेतने ३४- (गट-ब 
२. | मागणी क्र. डी-३, शिष्यवृत्त्या राजपत्रित) 
मुख्य लेखाशिर्ष '२४१५ कृषि | /विद्यावेतने | महाराष्ट्र कृषि 
विषयक संशोधन व शिक्षण,' शिक्षण व 
०१, पीक संवर्धन, संशोधन 
१२०, इतर संस्थाना सहाय्य, परिषद, पुणे. 
(00) (२५) डॉ. पंजाबराव १५००.०० १०५०.०० 
देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता 
योजनेकरीता सहायक 
अनुदान (कार्यक्रम) 
(२४१५ ११४८) 
३४- शिष्यवृत्या / विद्यावेतने 
एकूण ५०००.०० ३५००.०० 
२. laa 
१. सदरचे अनुदान चालु आर्थिक वर्षातील लाभार्थी विद्यार्थ्याच्या शिष्यवृत्तीकरीता उपयोगात आणावे. 
सदरची रक्‍कम ही राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठांतील पात्र विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात 
महाडिबिटी प्रणालीद्वारे वितरीत करण्याची व्यवस्था संचालक (शिक्षण), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व 
संशोधन परिषद, पुणे यांचेकडून करण्यात यावी. 
२. योजनानिहाय व बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी कोणत्याही कारणास्तव अखर्चित/शिल्लक 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृप-१०२३/प्र.क्र.७७/७-ओ 


३. सन २०२३-२४ मधील अनुदानाची मागणी करताना, विद्यापीठाने दरमहा १० तारखेपर्यंत 
योजनानिहाय वितरीत केलेले अनुदान, प्रत्यक्ष खर्च आणि शिल्लक अनुदान याबाबतचा अहवाल सादर 
करावा. यापुढे अनुदानाची मागणी सादर करताना, पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानातील शिल्लकीची 
प्रस्तावित मागणीशी सांगड घालून, प्रत्यक्षात आवश्‍यक तेवढ्याच अनुदानाची मागणी करण्यात यावी. 

४. परिच्छेद क्रमांक १ मधील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. ४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सहायक 


लेखाधिकारी,(गट-ब राजपत्रित) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांनी संबंधित उपशीर्षातर्गत 
स्तंभ क्र. ६ खाली मंजूर केलेले अनुदान अदा करण्याबाबत आव्यक कार्यवाही करावी. 

५.  याप्रित्यर्थचा खर्च परिच्छेद क्रमांक १ मधील विवरणपत्रातील स्तंभ क्रमांक २ मध्ये नमूद केलेल्या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२४ साठी मंजूर केलेल्या तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत 
भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

६. सदर आदेश महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ अन्वये प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ- 
३दि.१२.०४.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३११२०१७०७५६९७०१ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by UMESH NARAYAN CHANDIWADE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
U M ES H N A RAYA N ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0a3a08c7339c487fe2836238383bf91 bbd037b93b4bdf6c 


8e95d1969e585fffe, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=CCBE80FCC6B64503B4E8B 1 269BD88D631F3F3C2B 
C H A N D | WA D E EF6E1CA70CC9A4E3095401 1F, cn=UMESH NARAYAN 

CHANDIWADE 

Date: 2023.11.20 17:10:41 +05'30' 


(उमेश चांदिवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

२) कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक/संचालक (शिक्षण(,महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी/ 
डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली/वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि 
विद्यापीठ, परभणी/डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 

सल्लागार (वित्त) ,महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

सहायक लेखाधिकारी),गट(ब- महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे 
मा.महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई / नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


mo “टा 9८ 
> Ser आच आट 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृप-१०२३/प्र.क्र.७७/७-ओ 


८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

९) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

१०) उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

११) कक्ष अधिकारी ,वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), HATHA, मुंबई - Yoo ०३२. 

१२) कक्ष अधिकारी , नियोजन विभाग (१४३१), मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

१३) अवर सचिव /कक्ष अधिकारी, कार्यासन ६ओ/२अे, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
१४) कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


